सरकारी वकील कार्यालय, उच्च न्यायालय, 
खंडपीठ औरंगाबाद व मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, 
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या 
कार्यालयातील लघुलेखक (नि.श्रे) संवर्गातील सर्व 


पदे सरळसेवेने भरण्यास मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय: क्र.सवऔ-२१२३/७१६/प्र.क्र.६२/का.८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई: ४०००३२. 
दिनांक: २४ जून, २०२४ 


वाचा:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र.आरटीआर-१०९४/प्र.क्र.८/९४/१२,दि.२४.०६.१९९७. 
२) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय, क्र.संकिर्ण २८१६/प्र.क्र१९१(भाग १)/१६/का.८, 
दि.१८ एप्रिल, २०२३ 
३) विधि व न्याय विभाग, शाखा औरंगाबाद यांचे पत्र जा.क्र.आस्था-२०१९/प्र.क्र.9७/१३८२, 
दि.१८.०५.२०२३ 


प्रस्तावना:- 


संदर्भाधीन विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय दि.१८.०४.२०२३ अन्वये विधि व न्याय विभाग, 
कार्यासन-८ च्या अधिपत्याखालील १३ सरकारी वकील कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील मंजूर पदांच्या 
सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आलेली आहे. सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, 
खंडपीठ औरंगाबाद व मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या 
दोन्ही कार्यालयांची ज्येष्ठतासूची सामायिक आहे. या दोन कार्यालयांमध्ये लघुलेखक (नि.श्रे) या संवर्गात 
एकूण १५ पदे मंजूर आहेत. सेवाप्रवेश नियमानुसार सरळसेवा व पदोन्नतीचा कोटा५०:५० असा 
आहे.त्यानुसार ०८ पदे सरळसेवेच्या कोट्यातील व ०७ पदे पदोन्नतीच्या कोट्यातील आहेत. 


२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२४.०६.१९९७ च्या अधिसूचनेद्वारे बृहन्मुंबई बाहेरील शासकीय 
कार्यालयांतील "स्वीय सहायक गट-अ","उच्च श्रेणी लघुलेखक गट-ब","निम्नश्रेणी लघुलेखक गट-ब" 
आणि "लघुटंकलेखक गट-क" पदांचे सेवाप्रवेश नियम, १९९७ अधिसूचित करण्यात आलेले आहेत. सदर 
सेवाप्रवेश नियमानुसार सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायाळय, खंडपीठ औरंगाबाद व मुख्य 
सादरकर्ता अधिकारी , महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयातील लघुलेखक 
(नि.श्रे.) या संवर्गातील पदे भरण्यात येतात. सदर पदावरील नेमणूक पदोन्नती आणि नामनिर्देशानाने ५०:५० 
या प्रमाणात करण्यात येते. तथापि, वरील दोन्ही कार्यालयामध्ये लघुलेखक (नि.श्रे) या संवर्गातील 
पदोन्नतीच्या कोट्यातील ०७ पदे भरण्यासाठी निम्न संवर्गातील लघुटंकलेखक हे पद/संवर्ग मंजूर नाही. 
त्यामुळे या कार्यालयातील पदोन्नतीची पदे भरता येत नाहीत. सबब, सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, शाखा 
औरंगाबाद या कार्यालयाने पदोन्नतीच्या कोट्यातील of Rat पदे निम्न संवर्गातील लघुटंकलेखक हे पद 
मंजूर नसल्याने, सरळसेवेने भरण्याची विनंती संदर्भ क्र. ३ येथील पत्रान्वये केली होती. त्यानुषंगाने,सामान्य 
प्रशासन विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार व सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.२४.०६.१९९७, नियम 
क्र. ९ मधील तरतूदीनुसार लघुलेखक (नि.श्रे) पदावरील नेमणूकीचे नामनिर्देडानाचे व पदोन्नतीचे प्रमाण 
शिथिल करुन, सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद व मुख्य सादरकर्ता 
अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयातील लघुलेखक(नि.श्रे) या 


शासन निर्णय क्रमांकः सवऔ-२१२३/७१६/प्र.क्र.६२/का.८ 


संवर्गातील पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे सरळसेवेने भरण्यास शासन मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

उपरोक्त पार्श्वभूमीवर, सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद 
व मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयात 
ळलघुलेखक(नि.श्रे) या संवर्गात पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्‍त पदे भरण्याकरिता निम्न संवर्गातील 
लघुटंकलेखक हे पद/संवर्ग मंजूर नसल्याने, लघुलेखक (नि.श्रे) या संवर्गातील मंजूर सर्व पदे १००% 
सरळसेवेने भरण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. हा झासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२४.०६.१९९७ च्या अधिसूचनेतील, नियम क्र. 
९ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार शासन मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून, त्याचा सांकेतांक क्र. २०२४०६२४१५४२१८३०१२ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SWATI LOHAR © 


(स्वा.सु.लोहार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२) सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

3) महाळेखापाल (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

४) सह सचिव, कार्यासन-८, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५) सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, औरंगाबाद. 
) 
) 
) 
) 


६) सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय, उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद. 

७ आस्थापना अधिकारी, सरकारी वकील कार्यालय, उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद. 
८) मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद. 

९) अधिक्षक, मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद. 
१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 

११) कक्ष अधिकारी, विधि व न्याय विभाग (कार्यासन-२३), मंत्रालय, मुंबई. 

१२) कक्ष अधिकारी,सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.१२), मंत्रालय, मुंबई. 

१३) निवड नस्ती (कार्यासन-८). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


